गंगापूर प्रकल्पाच्या नाशिक डावा तट कालवा 
कि.मी. २४/५२० मी. ते ३३०५० मी.मधील 
कालवा व वितरिका क्र. ९,१०,११,१२,१४ व 
वॉटर कोर्स ८ वरील नुतनीकरणाचे कामास 
विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र -२०२१/(प्र.क्र.२१९/२१)/सिं.व्य. (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०२२ 
वाचा :- 
१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र 
.जा.क्र. गोमपाविम/सिंचन-१/धा.क्र.-१९३/२९५६ , दि. ०७.०४.२०२१. 

२. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/२७/२०१६/ळपा-०२, दि.२६/०५/२०१७. 
३. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
४. शासन निर्णय-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५५१/१७/सिंव्य (कामे) दि. २७/११/२०१८. 
५. शासन निर्णय - २०१३/(७८५/१३)/सिंव्य(कामे), दि.१/८/२०१९. 
६. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/(५८५/१३)/सिंव्य(कामे), दि.१६/९/२०२१. 
७. शासन परिपत्रक क्र. प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सिंव्य(कामे) दि १/१/२०१५. 


प्रस्तावना- 

गंगापुर प्रकल्प १९६४ साली पुर्ण झाला असुन प्रकल्पास नाशिक डावा तट कालवा 
व नाशिक उजवा तट कालवा असे दोन कालवे आहेत. नाशिक उजवा तट कालवा 
शहरीकरणामुळे बंद झालेला आहे. नाशिक डाव्या तट कालव्याची सद्यस्थितीत एकुण 
लांबी ५१.५४० मी. इतकी असुन कालवा मुखाशी संकल्पीत वहनक्षमता ३१५ eae 
इतकी आहे.कालव्याचे एकुण भिजु शकणारे SHAT (ICA) १२१९० हेक्टर इतके 
He. PsA एकुण ४ सिंचन शाखा अनुक्रमे नाशिक,पिंप्री सय्यद ,खेरवाडी,कसबे 
सुकेणे कार्यरत आहेत. 

नाशिक डावा तट कालव्याचे मातीकाम व त्यावरील बांधकामे सुमारे go वर्षापुर्वीची 
जुनी झालेली असल्याने कालवा पुर्ण क्षमतेने प्रवाही होत नाही तसेच बांधकामे व भरावातुन 
पाणी गळती होवून आवर्तन कालावधी वाढुन पाणी ArT मोठया प्रमाणावर होत आहे. 
आवर्तन कालावधी व वहनतूट कमी होणेसाठी कालव्यावरील बांधकाम व मातीकाम यांचे 
मजबुतीकरण / दुरूस्ती करणे गरजेचे आहे. 

दुरूस्ती झाल्यास आवर्तन कालावधी कमी होवून संकल्पित विसर्ग प्राप्त करून 
प्रकल्पीय क्षेत्राचे सिंचन करणे sey होणार असल्याने गंगापूर प्रकल्पाच्या डाव्या तट 
कालव्याच्या कामास विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


area निर्णय :- 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत गंगापूर प्रकल्पाच्या 
नाशिक डावा तट कालवा कि.मी. २४/५२० मी. ते 3३०५० मी. मधीळ कालवा व वितरिका 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र -२०२१/(प्र.क्र.२१९/२१)/सिं.व्य. (कामे) 


क्र. ९,१०,११,१२,१४ व वॉटर कोर्स ८ यांचे नृतनीकरणाचे विशेष दुरुस्ती कामाच्या 
रु. २,०६,४९,१८९ /- (दोन कोटी सहा लक्ष एकोनपन्नास हजार एकऱी एकोननळ्द रुपये 
मात्र) किंमतीचे अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 

१) तांत्रिक मान्यता,निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित झासन निर्णय /परिपत्रके 
यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम 
साहित्याचा पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च 
करता येणार नाही. 

४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था 
स्थापित करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय 
अधिका-याची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 
खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (१२). 
(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (उत्तर 
महाराष्ट्र विभाग)(कार्यक्रम) (४७०१ जे १९४) ५४, गुंतवणुका या लेखाशीर्षाखाळी करावा व 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता Ra (कामे) 
कार्यासनाच्या नोंदवही सन २०२२ मध्ये अ.क्र.०७ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२२०६०११२१६३७४९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


es Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 
Vaij nath DN: CN = Valinath Manmathappa 002. = IN, 
Manmathappa Chille ४५१ = Water Resources 
Date: 2022.06.01 12:18:27 +05'30' 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र -२०२१/(प्र.क्र.२१९/२१)/सिं.व्य. (कामे) 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,विधानसभा,विधानभवन,मुंबई, 

५. मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 

७. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

८. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

१०.प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
११.सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२.सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
१३.महालेखापाल-१ (लेखा व अनूज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१४.महालेखापाल-२ (लेखा व अनूज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१५.कार्यकारीसंचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
१६.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश ATH 

१७.आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१८. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक, 
१९.कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग, नाशिक, 

२०.सि.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र -२०२१/(प्र.क्र.२१९/२१)/सिं.व्य. (कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०२१/(प्र.क्र.२१९/२१)/सिं.व्य.(कामे) 
दिनांक : ३१/०५/२०२२ चे सहपत्र 


Cost (Rs) 


1१ | Work Portion Cost (excluding royalty ) 17170400 
Royalty 1246637 


Total Rs. 
2,06,49,189 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa 
Chille 


Vaijnath 
Manmathappa Chille 


DN: CN = Vaijnath Manmathappa Chille, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 


Date: 2022.06.01 12:18:41 +05'30" 


(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


